AN 
~~ 


&) 


खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा 
स्पर्धेसाठी निधी वितरीत 
करणेबाबत- (लेखाशिर्ष २२०४ 
५६३५) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -३३२३/प्र.क्र. ०४/ क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख : ३१मार्च, २०२३ . 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र. केआयपी३१६/प्र.क्र.८७/क्रीयुसे १, 
दिनांक २० नोव्हेंबर, २०१८. 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्र.क्रीयुसे /खेइंरायुक्रीस्प/ 
निधी/२०२२-२३/का-४/७५१५, दिनांक १३ जानेवारी, २०२३ चे पत्र. 

झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण-३३२३/प्र.क्र.०४/क्रीयुसे-१, 
दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२३. 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्र.खेयुक्री/खेलो इंडिया/ 
पाविपा/२०२२-२३/का-४/८२६१, दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२३. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण-३३२३/प्र.क्र.०४/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २९ मार्च, २०२३. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र. पुनर्वि-२८२२/प्र.क्र.५८/अर्थसंकल्प, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२३. 


प्रस्तावना:- 


४ थ्या खेलो इंडिया स्पर्धेतील पदकविजेत्यांसाठी रोख पारितोषिकाकरीता वितरीत 


केलेल्या रु.८,६७,५०,०००/- रक्कमेतून वित्त विभागाच्या सहमतीने मध्यप्रदेश येथील ५ व्या खेलो 
इंडिया स्पर्धेच्या प्राथमिक खर्चासाठी आवश्‍यक रु.२,१०,९७,७००/- निधी संदर्भ क्र. 3 येथील शासन 


निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आली आहे. सदर रु. २,१०,९७,७००/- रक्कमेच्या प्रतिपूर्तीची 


आव्यकता घेऊन, तसेच आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांनी संदर्भ Hy अन्वये मागणी 
केल्यानुसार मध्यप्रदेश येथील ५ व्या खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा स्पर्धेतील पदकविजेत्या खेळाडूंना 


रोख बक्षिस व पूरस्कार वितरण कार्यक्रमासाठी आव्यक रु.१०,६७,००,०००/- निधी अशा एकूण 
रु.१२,७७,९७,७००/- (अक्षरी रुपये बारा कोटी, सत्त्याहत्तर लक्ष, सत्त्याण्णव हजार, सातशे फक्त) 


इतक्या 


खर्चास संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -३३२३/प्र.क्र. ०४/ क्रीयुसे-१ 


संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२०४ ५६३५, ३१, सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाली पुनर्विनियोजनाद्वारे एकूण रु.२२०८.७८ लक्ष इतका अतिरिक्त निधी 
वितरणाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. त्यामधून उपरोक्त बाबींसाठी 
रु.१२,७७,९७,७००/- लक्ष इतका निधी खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्पर्धेच्या खर्चासाठी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

४ थ्या खेलो इंडिया स्पर्धेतील पदकविजेत्यांच्या रोख पारितोषिक रक्कमेसाठी वितरीत 
केलेल्या रु.८,६७,५०,०००/- निधीतून ५ व्या खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा स्पर्धेच्या जिल्हा व 
राज्यस्तरीय निवड चाचणी स्पर्धा, प्रशिक्षण शिबिराचा खर्च, तसेच, मध्यप्रदेशातील प्रत्यक्ष 
स्पर्धास्थळी उपस्थित राहण्याचा खर्च भागविण्यासाठी वित्त विभागाच्या सहमतीनुसार आगाऊ 
घेण्यात आलेल्या रु.२,१०,९७,७००/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी, दहा लक्ष, सत्त्याण्णव हजार, 
सातशे फक्त) इतक्या रक्कमेची प्रतिपूर्ती आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांना 
करण्यास तसेच, ५ व्या खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा स्पर्धा, २०२२-२३ मधील पदकविजेत्या व 
सहभागी खेळाडूंना अदा करावयाच्या रोख पारितोषिक रक्कमेसाठी व क्रीडा मार्गदर्शक, सहाय्यक 
मार्गदर्शक, व्यवस्थापक यांना भेटवस्तु देऊन त्यांचा गौरव करण्याकरीता आयोजित करण्यात 
येणाऱ्या सन्मानसोहळयाच्या कार्यक्रमासाठी आवश्यक निधी रु.१०,६७,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
दहा कोटी, सदुसष्ट लक्ष फक्त) असा एकूण रु.१२,७७,९७,७००/- (अक्षरी रुपये बारा कोटी, 
सत्त्याहत्तर लक्ष, सत्त्याण्णव हजार, साती फक्त) इतका निधी खर्चासाठी वितरीत करण्यास व 
आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. वरीलप्रमाणे वितरीत तरतूद खालील विवरणपत्रामध्ये दर्शविलेल्या बाबीकरिता खर्च 
करण्यात यावी. 


खर्चाच्या गावी 


अ.क्र. | खर्चाची बाब रक्‍कम रुपये 


। ५ व्या खेलो इंडिया युथ गेम्स-२०२२-२३ स्पर्धेच्या निवड चाचणी स्पर्धा, प्रशिक्षण । रु. २,१०,९७,७००/- 


शिबिर व मध्यप्रदेश येथील स्पर्धास्थळी उपस्थित राहण्यासाठी खेळाडू, क्रीडा 
मार्गदर्शक, सहाय्यक मार्गदर्शक व व्यवस्थापक यांच्या खर्चासाठी ४ थ्या Wet इंडिया 
राष्ट्रीय युवा स्पर्धा, २०२१ मधील पदकविजेत्या खेळाडूंच्या रोख पारितोषिकासाठी 
वितरीत रु.८,६७,५०,०००/- रक्कमेतून प्रतिपूर्तीच्या अधीन राहून वितरीत केलेला 
निधीच्या प्रतिपूर्तीसाठी. 


२ ५ व्या खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा स्पर्धा, २०२२-२३ मधील पदकविजेते व सहभागी | रु.१०,६७,००,०००/- 


खेळाडू यांच्या रोख पारितोषिक रक्कमेसाठी तसेच, क्रीडा मार्गदर्शक, सहाय्यक 
मार्गदर्शक, व्यवस्थापक यांना भेटवस्तु देऊन त्यांचा गौरव करण्याकरीता आयोजित 
करण्यात येणाऱ्या सन्मानसोहळयाच्या कार्यक्रमाकरीता आवऱयक निधी. 


(अक्षरी रुपये बारा कोटी, सत्त्याहत्तर लक्ष, सत्त्याण्णव हजार, सातऱी फक्त) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


एकूण -(9+2) | रु. १२,७७,९७,७००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -३३२३/प्र.क्र. ०४/ क्रीयुसे-१ 

सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, (०५)(०६) शालेय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन (कार्यक्रम) (२२०४ ५६३५), ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्त) या लेखाशिर्षांतर्गत संदर्भ क्र. येथील शासन निर्णयान्वये 
पुनर्विनियोजनाद्वारे उपरोक्त लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या रु.२२०८.७८ लक्ष 
तरतुदीमधून वरील परि.क्र.३ मधील तपशिलानुसार मंजूर खर्च भागविण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


५. सदर मंजूर निधी खालील अटी/हातींच्या अधीन राहून खर्च करण्यात यावा. 


|. उपरोक्त मंजूर निधी आवश्‍यकतेनुसार व मान्य निकषानुसार खर्च करावा. ज्यावेळेस निधी 
प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा असेल, त्याचवेळी निधी आंहरीत करण्यात यावा. शासन 
लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी ठेवण्यात येऊ नये. 


I. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध 
आदेडा/नियम/ शासन निर्णय /वित्तीय नियमावली यातील तरतूदीनुसार वरील निधीचा 
विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


॥. यासंदर्भात वित्त विभाग, परिपत्रक, दिनांक १६.०३.२०२३ मधील सूचनांनुसार वितरीत 
केलेला निधी खर्च करण्याची कार्यवाही करावी. 
६. यासंदर्भात लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


9. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ, क्र.३९१/व्यय-५, दिनांक 
३०.०३.२०२३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ce सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३१०९४६५१७०२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RANSING: | दण या वचत _ 
ANANDRAO DERE र्य Sen aon oe 


(रणसिंग डेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राज्यपालांचे कार्यालय, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -३३२३/प्र.क्र. ०४/ क्रीयुसे-१ 


Rs 
Go 


११, 
१२. 
१२३. 
१४. 
१६५. 
१६. 
१७. 
१८. 


. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, 

. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य. 

. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

सर्व अधिदान व लेखा अधिकारी, (संचालनालयामार्फत) 

सर्व जिल्हा कोषाधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 

वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, 
कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्या सन क्रीयुसे-२ माहितीस्तव. 

निवड नस्ती (क्रीयुसे-१. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


